राज्याच्या खरेदी धोरणानुसार पशुसंवर्धन 
विभागांतर्गत राज्यस्तरीय प्रशासकीय विभाग 
खरेदी समिती व इतर समित्यांचे गठन.. 

तांत्रिक विनिर्देश समितीच्या संरचनेमध्ये बदल 
करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कृवपदुम-३३०१२/ २ / 2023-MAG-ADF-¥ (६५७९३२) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय- विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: १७ नोव्हेंबर, २०२३ 


वाचा: १. कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा शासन निर्णय क्र. 
कृवपदुम-३३०१२/ २ / 2023-MAG-ADF-¥ (६५७९३२), दा १८.०८.२०२३ 
२. आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयीन पत्र क्र. डीडीडी / तां.१ 
/४९/ ९५४९/२०२३, पसं-१२, पुणे दि. ०८.११.२०२३. 


शासन निर्णय :- 


वाचा क्र. १ येथील दि. १८.०८.२०२३ च्या शासन निर्णयातील पृ. क्र. ४ येथे गठीत करण्यात 
आलेल्या तांत्रिक विनिर्देश समितीमधील अ. क्र. ३ येथील सदस्य डॉ. विळास आहेर, सहयोगी 
अधिष्ठाता, क्रांतीसिंह नाना पाटील पशुवैद्यकीय महाविद्यालय, शिरवळ, जि. सातारा हे 
दि. 39.90.2023 रोजी नियतवयोमानुसार सेवानिवृत्त झाळे असल्याने, डॉ. आहेर यांच्या ऐवजी 
प्राध्यापक डॉ. अनिल उलेमाले, सहयोगी प्राध्यापक, शल्यचिकित्सा विभाग, क्रांतीसिंह नाना पाटील 
पशुवैद्यकीय महाविद्यालय, शिरवळ, जि. सातारा यांचा समितीमध्ये सदस्य म्हणून GAA करण्यास 
शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१११७१४३१०२७४०१ असा आहे. 


हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
DR SANJAY = ताना 


A.20=690002a7555559bb015f31 5b03adb3305c59fe381e4 


VISHWANATHRAO og 29773, 7७४०८९५ 


IN 10९ 5 DBCE7AE3AC30F0E55C90CD14E851251037D 
C61F3291C80EA8638C44D41143AA, DR. SAI 
D O | J O D E VISHWANATHRAO DOUODE 
D. 2023.11.17 14:31:10 +05'30' 
SI यी = सजय डोईजोडे 
( डॉ. संजय वि. डोईजोडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. डॉ. अनिल भिकाणे, संचालक विस्तार शिक्षण, महाराष्ट्र Val व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ 
नागपूर. 


शासन निर्णय क्रमांकः कृवपदुम-३३०१२/ २ / 2023-MAG-ADF-¥ (६५७९३२) 


३ः 


> 
क 


डॉ. अनिल Vesa, सहयोगी प्राध्यापक, हाल्यचिकित्सा विभाग, क्रांतीसिंह नाना 
पाटील पशुवैद्यकीय महाविद्यालय, शिरवळ, जि. सातारा 


: विभागप्रमुख (Instrumentation) अभियंत्रिकी महाविद्यालय, (सीओईपी) ; पुणे 
. मा.मंत्री (पश्नुसंवर्धन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, जुने वळू संगोपन केंद्र, 


बडा हनूमान मंदिराजवळ, सिव्हिल लाईन्स, THIS, नागपूर. 


. सहआयुक्त पशुसंवर्धन, भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी राज्यस्तरीय रोग अन्वेषण 


विभाग, पुणे. 
सहआयुक्त पशुसंवर्धन, पशु जेव पदार्थ निर्मीती प्रयोगशाळा, पुणे. 
सर्व प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन 


१०.संशोधन संचालक, महाराष्ट्र WI व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर. 

११.पशुसंवर्धन उपायुक्‍त, गुण नियंत्रण प्रयोगशाळा, गोरंगाव,मुंबई 

१२.विभागिय व्यवस्थापक, गोठित रेत प्रयोगशाळा, पुणे, नागपूर व औरंगाबाद. 

१३.सर्व जिल्हा पश्युसंवर्धन उपायुक्‍त. 

१४.सहाय्यक आयुक्‍त WRI, खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाळा, गोखलेनगर, पुणे. 

१५.सर्व सहाय्यक आयुक्‍त पक्षुसंवर्धन, विभागीय रोग अन्वेषण प्रयोगशाळा 
१६.महालेखापाल कार्यालय 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परिक्षण), मुंबई / नागपूर. 
१७.अवर सचिव (पदुम-३), कक्ष अधिकारी (पदुम-१, २ व १६), कृषी व पदुम विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई. 


१८.निवड नस्ती पदुम-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


